विशेष बदली - 

उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-आ), 
राज्य उत्पादन शुल्क. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.०४/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- ९ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन आदेश- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) 
मधील अधिकाऱ्यांची, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने, विशोष बदली करण्यात येत असून त्यांची 
पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
| 2 3 1४ | 
वि श्री. अनिल बा. विभागीय उपआयुक्त, । विभागीय उपआयुक्त, राउझ्ु, नागपूर 
चासकर राउशु, पुणे विभाग, पुणे | विभाग, नागपूर 


(श्री.वर्दे यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर प्रशासकीय कारणास्तव) 


२ श्री.मोहन सु. वदे | विभागीय उपआयुक्त, | विभागीय उपआयुक्त, wey, पुणे 
राउशु, नागपूर विभाग, | विभाग, पुणे 

नागपूर (ane यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर प्रशासकीय कारणास्तव) 


२. सदरचे आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. सदर आदेशामधील अधिकारी जर भारत निवडणूक आयोग / राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे 
घेण्यात येणाऱ्या निवडणूक कर्तव्यार्थ असतील, तर त्यांना निवडणूक कर्तव्यावरुन परत आल्यावर, 
बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त करण्यात यावे. 


8. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०९१७४९५२२५२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
YUVRAJ BAYAJI 
AJETRAO 


(युवराज ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-1223/प्र.क्र.04/सराउशु-1 


३) अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

५) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) 
) 
) 


Co 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
संबंधित उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी), राज्य उत्पादन शुल्क (आयुक्‍त, राउशु यांचेमार्फत), 
८) निवडनस्ती (राउशु-१). 


an 


S 


KKKKKKKKKKEKRKKRKKKEKERE 


पृष्ठ २ पैकी 2 


